पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजना सन २०१८-१९ मध्ये आंबिया 
बहाराकरिता राज्य हिस्साची रक्‍कम विमा 
कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.9/१० अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १९ जूले २०१९ 


वाचा - 

१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क.४४/अर्थ-३, दि.१/४/२०१९ 

२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.१११/१३- अ, दि.२८.०९.२०१८ 

३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०१९/प्र.क्र.७/१०- अ, दि.८.०१.२०१९ 

४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०१९/प्र.क्र.१००/१०- अ, दि.२०.०३.२०१९ 

५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०१९/प्र.क्र.७/१०- अ, दि.२८.०६.२०१९ 

६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जाक्र.कृआ/मु.सां/पुहफपिवियो/अ.मा./२३६/१९, 

दि.१७.०७.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान GAT पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक 
स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवमान 
आधरित फळपिक विमा योजना सन २०१८-१९ राबविण्यात येत आहे.विविध हवामान धोक्यांमुळे 
फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. 
पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व 
बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना सन २०१८-१९ मध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, 
केळी, आंबा, काजू, पेरू व लिंबू या ९ पिकांसाठी जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन 
राबविण्यात आली आहे. 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना सन 

२०१८-१९ मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.२ मधील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. योजनेत सन २०१८-१९ आंबिया बहारासाठी सहभागी कंपन्यांनी मागणी केल्यानुसार 
राज्य हिस्सा अनुदानाची मागणी कृषी आयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार राज्य हिस्साच्या रक्‍कमेस 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधिन होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना सन २०१८-१९ (आंबिया बहार) अंतर्गत कृषि 
आयुक्तालयाने सादर HIS मागणीचा विचार करता, विमा कंपन्यांना रु.४५,८४,२४,०१५/- इतकी 
रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.७/१० अ, 


दि. १२/०७/२०१९ 
विमा स्थित संकेत गारपीट या नियमीत व गारपीट य नियमीत प्रलंबीत नियमीत व 
कंपनी स्थळावरील हवामान al दिलेले राज्य ous गारपीट देय 
कंपनी aS एकुण राज्य हिस्सा अनुदान राज्य हिस्सा विनी 
a माहिती नुसार देय । धोक्याचे राज्य अनुदान हिस्सा अनुदान अनुदान राज्य हिस्सा 
राज्य हिस्सा हिस्सा अनुदान a q अनुदान 
अनुदान. 
[१ | २ ३ 8 षु & ७ 
भारतीय 
कृषि 
विमा १८०८९४६०८२ । ६३७४७३७७ | १८७२६९३४५९ | १४५८९४७१८७ | ३४९९९८८९५ । ४१,३७,४६,२७२ 
कंपनी 
द्न्यु 
Soap ४६२०३३६५९ ६१२९३९९ ४६८१६३०५८ ४२२४८५२३१५ ३८५४८३२३४४ ४,४६,७७,७४२३ 
एकुण | २२७,०९,७९,७४१ | ६,९८,७६,७७६ | २३४,०८,५६,५१७ | १८८,२४,३२,५०२ | ३८,८५,४७,२३९ | ४५,८४,२४,०१५ 


प्रस्तुत बाबीवर होणरा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०७) 

हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 

राज्य हिस्सा (२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 


२. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, अन्वये 
दि.०१.०४.२०१९ प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

४. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१९१३४११२८२०१ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 


2.5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f13606632589e592d8c18ceb9a4 

9bfd30471850, postalCod: ‘eet=MANTRALAYA,MUMBAI, 
64439509 13946fa68feS76faead463fd8ae1e3844a820d92 

1b663674927a476! AGRICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL 
Date: 2019.07.19 13:54:48 --05'30' 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ३२ 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


9८ wx -? 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.७/१० अ, 


५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.उप सचिव (49-3 /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन १०-अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


